होर्डिंग्जद्वारे शासकीय संदेश प्रसारणासाठीच्या 
खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०१९/प्र.क्र.१४०/का-३४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २१ जून, २०१९ 


वाचा: १) माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयाचे पत्र क्र.वृत्तचित्र-२०१९/वि.प्र.मो./का-७/५८, 
दिनांक २१ मे, २०१९ 
२) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र.वृत्तचित्र-२०१९-२०/वि.प्र.मो./का-७/१६७, 
दिनांक १९ जून, २०१९ 
प्रस्तावना- 
राज्य शासनामार्फत जनकल्याणाच्या विविध योजना राबविल्या जातात. या योजनांची माहिती 
सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी या योजनांना प्रसार माध्यमांद्वारे प्रसिद्धी देणे आव्यक आहे. त्यासाठी 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत विविध योजना/मोहीमा राबविल्या जातात. या योजनांपैकी 'विशोष 
प्रसिद्धी मोहीम' ही योजनांतर्गत योजना असून सन २०१९-२० अर्थसंकल्पामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या 
तरतुदीमधून सार्वजनिक फलकांद्वारे शासकीय संदेश प्रसारण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यानुसार खालीलप्रमाणे शासनाने निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 


सन २०१९-२० या वर्षासाठी रु.५,५०,००,०००/- (रुपये पाच कोटी पन्नास लाख फक्त) इतक्या रकमेच्या 
खालील बाबींवरील खर्चास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. बाब खर्चाचा तपशिल एकूण खर्च 
; . । होर्डिंग्ज | महासंचालनालयाच्या मालकीच्या सार्वजनिक फलकांवर | 8.4,40,00,000/- 

शासनमान्य दराने संदेश प्रसारण 

(राज्य पातळीवर व स्थानिक पातळी) 

महासंचाळनालयाच्या दरपत्रकावरीलळ खाजगी बाह्य 

माध्यमांद्वारे आऊटडोअर मीडिया) शासनमान्य दराने संदेठा 

प्रसारण 

राज्यातील विभागीय मुख्यालयाची शहरे, अन्य मोठी शहरे 

येथे सार्वजनिक फलकावर वाणिज्य दराने संदेश प्रसारण 


2H उपरोक्त खर्च करताना आवश्‍यक असेल आणि योग्य अशा बाबींवर तसेच कमीत कमी खर्च होईल, 
याची दक्षता घ्यावी. सदर खर्च करताना शासनाचे निर्णय/परिपत्रक/वित्तीय नियमावलीतील तरतुदी इत्यादींचे 
पालन करावे व विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा. 

३. WRT खर्च सामान्य प्रशासन विभाग, मागणी क्र.-ए-६-२२२०-माहिती व प्रसिध्दी, Go इतर, १०१ 
जाहिरात व हक प्रसिध्दी (००) (०३) शासकीय योजनांची विशेष प्रसिध्दी मोहीम (योजनांतर्गत), २६ जाहिरात व 
प्रसिध्दी (संगणक सांकेतांक क्र.२२२०११७५) लेखाशिर्षाखाळील सन २०१९-२० मधील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९/प्र.क्र.१४०/का-३४ 


४. stamens निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ८८/२०१९/१४४३, दि.४/६/२०१९ व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २०३/२०१९/व्यय-४, दि.१०/०६/२०१९ अन्वये त्यांच्या प्राप्त 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०६२११५५९२७५००७ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ssl cea कात 
DN: c=IN, 0=Ge 1 of Maharashtra, o1 neral 

Ram ki san epartment, postalCades 00032, 
N a r a y a n r a re) M u ५ a | e Se ae crea हा bf154f99ecOb0d9e61 


Date: 2019.06.21 16:02:06 +05'30 


(रा.ना.मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रत, 


-O 


मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान परिषद/ महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई 

सर्व सन्माननीय सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद/ महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

महासंचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, (लेखा व अनुश्रेयता), मुंबई/ नागपूर, 

सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 

सर्व संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

qo) सर्व विभागीय उपसंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 

११) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१२) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३) सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 

१४) सर्व उप माहिती कार्यालये, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 
) 
) 
) 
) 
) 


AD 


CC AN 


mM 


iS Cc 
a 


won 


१५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१६) लेखाधिकारी (आहरणा व संवितरण), माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१७) नियोजन विभाग / (का-१४४३), मंत्रालय, मुंबई 

१८) वित्त विभाग / (व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई 

१९) निवड नस्ती/कार्या-३४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


